सर सैय्यद एज्युकेशन सोसायटी, साकळी, 
जि.जळगाव संचालित सर सैय्यद अहमद खान 
उर्दू प्राथमिक शाळा, यावल, जि. जळगाव या 
शाळेचे, खान बहुउद्देशिय संस्था,साकळी, 
जि.जळगाव या संस्थेस व्यवस्थापन 
हस्तांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाह-३०२२/प्र.क्र.३११/२२/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक AMES २०११/(२१०/११)/माशि-३ दिनांक १७ 
फेब्रुवारी, २०१२ 


संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक यांचे जा.क्र.शिउसं/नावि/प्राथ- 
१/हस्तां/२०१६/१८३०/३३, दि.२२.०१.२०१६ चे पत्र. 
प्रस्तावना : 
सर सैय्यद एज्युकेशन सोसायटी साकळी, ता.यावल, जि. जळगाव संचालित सर सैय्यद अहमद खान 
Sq प्राथमिक शाळा, यावल, ता. यावल, जि.जळगाव या Sg माध्यमाच्या अनुदानित प्राथमिक (इयत्ता १ली ते ७ 
वी ) शाळेचे, खान बहुउद्देशिय संस्था, साकळी, यावल, ता. यावल, जि.जळगाव या संस्थेस व्यवस्थापन 
हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 

सदर शाळेचे व्यवस्थापन खान बहुउद्देशिय संस्था, साकळी, यावल, ता. यावल, जि.जळगाव या 
संस्थेकडे हस्तांतरीत करण्यास खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार 
नाही. 
(२) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(३) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(४) सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: माशाह २०११/(२१०/११) 
माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(५) सदर व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने तक्रारी 
प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शरर्तीचा भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशतींचा नवीन संस्थेद्वारा भंग 
झाल्यास, हस्तांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांक : प्राशाह-३०२२/प्र.क्र.३११/२२/एसएम-१ 


२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी सर्व बाबी तपासून व वरील अटी/शतीं 
व्यतिरिक्त आव्यक अटींचा समावेश करून, शाळेचे व्यवस्थापन बदलाबाबत पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत 
करावी व त्याबाबत शासनास अवगत करावे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२९१८१७३०१०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAVIN म य 
RAJARAM da34958617657 posalcode-4003 म 
MUNDHE गय टकटक ene PRAVIN | 
(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक. 
३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद,जळगाव. 
४) अध्यक्ष/ सचिव, सर सैय्यद एज्युकेशन सोसायटी साकळी, ता.यावल, जि. जळगाव. 
५) अध्यक्ष/ सचिव, खान बहुउद्देशिय संस्था, साकळी, यावल, ता. यावल, जि.जळगाव. 
६) निवडनस्ती (एसएम-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


